एकत्रित परिविक्षाधिन कार्यक्रम -७ 
(सीपीटीपी-७) अंतर्गत उमेदवारांच्या 
जिल्हा सलग्नता प्रशिक्षणाबाबत. 
उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक) गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टिआरएन-२०२२/७११/प्र.क्र. १/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४००० ०३२ 
तारीख: ०७ जानेवारी, २०२२ 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-२०१३/प्र.क्र. ८४/१३/ 
१२-अ, दि. २०/०१/२०१४. 

शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-१११४/प्र.क्र. ८३/१४/ 
१८-ब, दि. ०३/११/२०२१. 

कार्यालयीन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-१०२१/ 
प्र.क्र. २९/सीपीटीपी-अ, दि. २४/१२/२०२१ 

सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन पत्र क्र. टिआरएन-१०२१/प्र.क्र. २९/सीपीटीपी- 
अ, दि. २९/१२/२०२१. 

उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उसं/आस्था/सीपीटीपी/२०२२/ओ-७, 

दि. ०४/०१/२०२२ 


-: शासन आदेशा :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. 9 येथीळ शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 


लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेव्दारे प्रतिवर्षी सरळसेवेने पदावर नियुक्‍त होणाऱ्या 


अधिकार्‍यांचा एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम विहीत करण्यात आळा आहे. सामान्य 


प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद कार्यालयीन आदेशान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन 


प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत उद्योग उपसंचालक, गट-अ या पदावर ५ उमेदवारांना 


परिविक्षाधिन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती दिळी आहे. तसेच संदर्भ क्र. ४ च्या पत्राने जिल्हा 


सलग्नता प्रशिक्षण कालावधीसाठी जिल्हा वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एकत्रित 


परिविक्षाधिन कार्यक्रमाअंतर्गत संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा Vora 


प्रशिक्षणासाठी नेमून द्यावयाच्या जिल्हयांसंबंधात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या 


आहेत. 


शासन आदेशा HATH: टिआरएन-२०२२/७११/प्र.क्र. १/उद्योग-३ 


२. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत खाली नमूद 


तक्‍्यातील रकाना क्र.४ व ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे परिविक्षाधिन उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक) 


गट-अ या पदावर नामनिर्देशित उमेदवारांना महसूल विभाग व जिल्हा वाटप करण्यात येत आहे. 


परिविक्षाधिन उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक) गट-अ 


अ.क्र. | परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्याचे मूळ जिल्हा | परिविक्षाधीन उद्योग उपसंचालक 
नाव (तांत्रिक) गट-अ अधिकाऱ्यांना 
प्रशिक्षणासाठी प्रस्तावित विभाग व 
जिल्हा 
महसूल विभाग जिल्हा 
fowl २ ३ 8 ) 
।_१_ | श्री. योगेश रा. सरनिकर बीड अमरावती वाशिम 
२ श्री. सुनील बा. हाजारे सांगली नाशिक अहमदनगर 
३ | a. प्रमोद स. लांडे अहमदनगर | औरंगाबाद | वि.का. औरंगाबाद 
४ | श्री. संजय ग. भुरेवाल जालना अमरावती बुलढाणा 
4 श्री. निलेश बा. गायकवाड पुणे नाशिक नंदूरबार 


अधिकाऱ्यांना सीपीटीपी-७ या प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीस दि.१७.१.२०२२ ते दि.११.२.२०२२ या ४ 


आठवड्यांच्या कालावधीसाठी प्रशिक्षणाच्या खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता या टप्यासाठी महसूल 


विभाग व जिल्हा वाटपानुसार निर्देशित कार्यालयात रुजू करुन घेण्यात यावे. एकत्रित 


परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम - ७ मध्ये जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षण टप्यातील प्रशिक्षणा 


संदर्भात विहित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी 


सदर अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणाच्या टप्यातील पुढील कार्यवाही 


करावी. खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणाच्या ४ आठवड्यांच्या कालावधीनंतर 


उमेदवारांचे पायाभूत प्रशिक्षण व संस्थात्मक प्रशिक्षण सुरु होणार असल्याने याबाबत यशदा, पुणे 


या प्रशिक्षण संस्थेने दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. परिवीक्षाधीन अधिकारी यांचे प्रशिक्षण कालावधीतील मुल्यमापन करण्यासाठी शासन 


निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१६/प्र.क्र. ५८/सीपीटीपी, दि. ०४/०१/२०१७ 


मधील निर्देशानुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विभागाचे नोडळ अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा HATH: टिआरएन-२०२२/७११/प्र.क्र. १/उद्योग-३ 


तथा आस्थापना अधिकारी, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांची राहील. त्यासाठी ज्या विभागीय 


कार्यालयाच्या कार्यकक्षेतीलळ जिल्हा कार्यालयामध्ये प्रशिक्षणार्थी अधिकारी प्रशिक्षण घेत 


असतील त्या उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालय यांनी या आदेशासोबत जोडलेल्या 


प्रपत्र-अ मध्ये संबंधित परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीतील मुल्यमापन अहवाल 


समन्वय अधिकारी म्हणून तयार करुन नोडल अधिकारी तथा आस्थापना अधिकारी, उद्योग 


संचालनालय, मुंबई यांना पुढील कार्यवाहीस्तव सादर करावा. 


षु. 


सदरहू परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी संदर्भ sh. 3 येथील नियुक्‍ती आदेशातील अटी व शर्ती 


तसेच, खाली नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशिक्षण काळावधीमधीळ खातेनिहाय जिल्हा 


संलग्नता प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. 


१) 


सर्वसाधारणपणे राज्यसेवा गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने 


विहीत केलेले इतरही नियम या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना लागू असतील व त्या 


नियमांचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक राहील. 


प्रशिक्षण कालावधीत परिविक्षाधीन अधिकारी यांनी त्यांची दैनंदिन रोजनिजी ठेवावी व 


ती अद्ययावत ठेवावी. 


ज्या महसुली विभागामध्ये परिविक्षाधीन अधिकारी कार्यरत आहे त्या उद्योग 


सहसंचालक, विभागीय कार्यालय यांनी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण 


ठेवावे तसेच त्यांनी केलेल्या कामकाजाचे मुल्यमापन करावे. तसेच संबंधित प्रशिक्षणार्थी 


उमेदवारांचा प्रत्येक महिन्याचा प्रशिक्षण अहवाल प्रमाणीत करुन Also अधिकारी तथा 


आस्थापना अधिकारी, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांना पुढील कार्यवाहीस्तव सादर 


करावा. 


प्रशिक्षण काळावधीत परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी गैरवर्तन केल्याचे अथवा विहित 


प्रशिक्षण पुरेशा गां्भीर्यांने घेत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्याबाबतचा अहवाल 


त्वरीत सबंधित उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय यांनी नोडल अधिकारी तथा 


आस्थापना अधिकारी यांचेकडे विनाविलंब पाठवावा. तसेच गैरवर्तनाची नोंद 


संबंधितांच्या वैयक्‍तीक सेवा अभिलेखात नोंदवाव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएन-२०२२/७११/प्र.क्र. १/उद्योग-३ 


4) 


परिविक्षाधीन अधिकारी यांना प्रशिक्षणासाठी निश्चित करुन दिलेल्या जिल्हयात रुजू 


झाल्यानंतर त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल परिविक्षाधिन अधिकारी यांनी संबंधित 


उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय यांचेमार्फत नोडल अधिकारी तथा आस्थापना 


अधिकारी उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचेकडे सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०७१६५५२०३०१० 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
२) सर्व संबंधित अधिकारी (विकास आयुक्‍त (उद्योग) उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 


प्रत : 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
२. उप सचिव (सीपीटीपी) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


षु 

’ 
. सर्व महाव्यवस्थापक/व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 
७. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra V Gurav: 


(रविंद्र गुरव) 
झासनाचे सह सचिव 


. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर 


रोड, पुणे. 


. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्ता व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 


बोले पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर- ४४२ ४१० 
सर्व उद्योग सह संचाळक, विभागीय कार्यालय 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


